बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस २०१९/प्र.क्र.११४/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १७.०६.२०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील नमूद 


अभियंत्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या नावसमोर दर्शविलेल्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उप अभियंता यांचे नांव कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
fens श्री.आर.एस.रौदळ जि.प.(बां) उप विभाग, सिन्नर ।सा.बां.उप विभाग, सटाणा 
श्री.राहुल भुसारे सा.बां.उप विभाग, सटाणा सा.बां.उप विभाग क्र.२, कळवण 
श्री.एस.व्ही.पाटील सा.बां.उप विभाग, पाचोरा सा.बां.उप विभाग, जामनेर 


२. संबंधित अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप अभियंता यांना नवीन नियुक्तीच्या 


ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून, आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे 


व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


३. उक्त नमूद उप अभियंता यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 


गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 


करण्यात येईल, तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. याची जाणीव 


सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 


क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये 


शासन आदेश क्रमांक एलटीएस २०१९/ प्र.क्र.११४/सेवा-२, दि. 9.08. 2098 


दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केलयास ते 


शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप अभियंता यांचा पदभार 


सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 


बदलीचे ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 


संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शाक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 


नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचा रजेचा अर्ज स्वीकारु नये/ मंजूर करु नये. 


सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१७१७४२१२९९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swati Sachin 


Patil २० 
(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर. 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/जळगांव 
४. सर्व उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या मार्फत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांक एलटीएस २०१९/ प्र.क्र.११४/सेवा-२, दि. १७.०६.२०१९ 


ष्‌. 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री (सा.बां), (सार्वजनिक उपक्रम), 
मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.बां.वि.)/सचिव (बांधकामे/ रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


